जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड इमारतीसाठी 
आठ Velen काल्पनिक पदे निर्माण 
करणेबाबत व या पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध करुन घेणेबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कंत्राटी २०२१/प्र.क्र.१७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१५ 

२ शासन शुद्धीपत्रक विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१५ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७ 

४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 

५ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., 
दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ 

६ सहायक प्रबंधक (निरीक्षणे, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
ब(जन)१००१/२०२२/९४३, दिनांक २० मे, २०२२. 


प्रस्तावना - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड या न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आठ उद्वाहनचालकांची 
काल्पनिक पदे निर्माण करण्याची व सदर पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावर घेण्यास मंजूरी 
देण्याची विनंती सहायक प्रबंधक (निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी संदर्भाधीन दिनांक २० मे, 
२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केळी आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड या न्यायालयाच्या 
इमारतीसाठी आठ उद्वाहकांची काल्पनिक पदे निर्माण करण्याची व सदर पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
कंत्राटी तत्वावर घेण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आता 
शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे : 


शासन निर्णय- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड या न्यायालयाच्या इमारतीसाठी एकूण आठ उद्घाहनचालकांची 
काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास व या पदांच्या सेवा कंत्राटी तत्वावर बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन 
घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे १, २०१४न्यायदान, 
(००) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 
(२०१४ ०१७२) दत्तमत, १०- कंत्राटी सेवा" या लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


aR निर्णय क्रमांकः कंत्राटी २०२१/प्र.क्र.१७/का.१२ 


२. सदर पदे कंत्राटी तत्वावर बाह्ययंत्रणेद्वारे भरताना त्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयांचे / मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२/२०२२३/व्यय-५, दिनांक 
११.०१.२०२३, व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७/२०२३/आपुक, दिनांक १९.०१.२०२३ अन्वये त्या 


विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०२१७५२५१७४१२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NITIN V JIWANE 


(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार नि-सह-सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानमंडळ सचिवालय, 

मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र 

प्रबंधक, (निरीक्षणे १/२), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 
. वित्त विभाग (व्यय ५/ आपुक) 

९. 


विधि व न्याय विभाग का.७/११/१३/२३ /२४ /2Y 


१०.कार्यासन १२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


